विधानमंडळाच्या फेब्रू. २०२० च्या (अर्थसंकल्पिय) 
अधिवेशनात सादर केलेले सन २०१९-२० चे 
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१९/प्र.क्र.०७/२०२०/१७स 
नवीन प्रशासकीय भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १२ मार्च, २०२० 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः वित्त विभाग,शासन परिपत्रक,क्र.पूरक-२०१९/प्र.क्र.५४/ 
अर्थसंकल्प-३, दि. ११,मार्च २०२० 


शासन निर्णय- 

सन २०१९-२० या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी 
विधानमंडळास सादर करण्यात आले. सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने मान्यता दिली आहे. 
दि. ३१ मार्च, २०२० रोजी संपणा-या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, पुरवणी 
विनियोजन विधेयकास मा.राज्यपालांनी संमती दिली आहे.आणि ते महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन 
अधिनियम, २०२० (सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-१) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण, भाग-४ दिनांक ०४ मार्च, २०२० यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 
2. सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पूरक मागणीव्दारे एकूण 
रु.१५०००,००,०६,०००-/- (अक्षरी रुपये पंधरा हजार कोटी सहा हजार मात्र) (कार्यक्रमांतर्गत) 
(अनिवार्य)(दत्तमत) मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदी सदर विवरणपत्राच्या स्तंभ पाच मधील संबंधीत 
कार्यान्वयन/नियंत्रक अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन करण्यात येत असल्या तरी पुरक मागणीच्या 
खर्चासंदर्भात संबंधीत योजनांबाबतचे वित्तिय मान्यतेचे आदेशा स्वतंत्ररित्या संबंधीत कार्यासनांमार्फत 
निर्गमित करण्यात येतील. 
३. तसेच वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यायोजनानुसार आव्यक तेथे पुरवणी मागण्यांच्या मुळ नस्तीवर 
नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता घ्यावी. 
४. तसेच पुरक मागण्यांचा निधीचे वितरण करतांना तसेच तो खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पिय 
नियमपुस्तिका, व वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिकेमध्ये उल्लेख केळेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने 
यापूर्वी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना व प्रचलित निकष fara अधिकारांचे प्रत्यायोजन तसेच 
वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. सदर निधी कोणत्याकी 
परिस्थितीत खर्च न होता त्यांचे अधिनस्त क्षेत्रिय अधिकारी/मंडळे/महामंडळे यांच्या बॅक खात्यात स्वीय 
प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेखाबाहेर ठेवण्यात येऊ नये. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१९/प्र.क्र.०७/२०२०/१७स 


५. पुरवणी विनियोजन अधिनियमानुसार मंजुर झालेल्या पुरक मागण्यांच्या अनुषंगाने आकस्मिकता 
निधीतुन काढलेला निधी यापुढे आकस्मिकता निधीच्या खाती खर्ची न टाकता, एकत्रित निधीच्या खाती 
खर्ची टाकण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१२११०५३२४००२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SEEMA BABAN 
JADHAV 


(सीमा बबन जाधव) 
सहपत्र-वरीलप्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- सहपत्रासह माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित- 

१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. संचालक, PANE CASAS, AERTS राज्य, नागूपर. 

३. संचालक,पणन संचालनालय,पुणे 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)/(स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व 
लेखा), मुंबई. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता )/ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

८. सह/उप सचिव (श्री.चव्हाण/श्री वळवी/श्री घाडगे), सहकार,पणन व Tara विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

९. अवर सचिव (श्री.शिंगटे/श्रीमती घडयाळे) , सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१०. कक्ष अधिकारी (२५स/१८स/२२ स/२४स/टेक्स-२/टेक्स-५) सहकार,पणन व वस्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. वित्त विभाग, (अर्थसं.३/व्यय-११/अर्थसं.१३). मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. नियोजन विभाग, (का-१४११/का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१३. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक पुरक-२०२०/प्र.क्र.०७/२०२०/दि.१२.०३.२०२० चे सहपत्र 


विषय :- सन २०१९-२० मधील खर्चाच्या मंजूर पुरक मागण्या (सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग) (फेब्रुवारी २०२० चे अर्थसंकल्पिय अधिवशेन) 


रु.लाखात 
अ. | बाब । पृष्ठ नियंत्रक अधिकारी, कार्यक्रमांतर्गत कार्यास 
चि लेखाशिर्ष नियंत्रक, अंधिकारी/ कार्यक्रमांतर्गत अनिवार्य 'एकूण प्त 
क्र | क्रमांक | क्रमांक विभाग प्रमुख न 
[१॥ २ ३४11111] & द्व [1७11] व्र [3 
मागणी क्रमाक व्ही-२, सहकार आयुक्‍त FATA, 
२४२५-सहकार,१०१-सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण, हतात ससा, 
१९५ | ८१ |(००)(०१) लेखापरीक्षणासाठी कर्मचारीवर्ग व सकी oe ०० ०९ oa ०१९ २श्स 
(००)(०१) क्ष सहायक निबंधक, री य र 
(२४२५ ०२२७) (अनिवार्य) (दत्तमत) (अंदाज व नियोजन), 
१४-भाडेपटी व कर्‌ मुख्यालय ,पुणे 
मागणी क्रमांक व्ही-२, 
२४२५-सहकार,००१- संचालन व प्रशासन , (०३)(०६) द 
२ | १९९६ | ८१ ।साखर संशोधनासाठी सहायक अनुदान (२४२५ यर प ८ ,०० ्ि .०१९ on 02 Que 
१०४५) (अनिवार्य) (SAAT) ३१-सहायक अनुदाने 
वेतनेतर 
मागणी क्रमांक व्ही-२, 
२४२५-सहकार,१०७- सहकारी पत संस्थांना सहाय्य, | सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
(०१)(१६) राज्यातील अल्पमुदत सहकारी सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य 
३ | १९७ | ८१-८२ (पतसंरचने अंतर्गत प्राथमिक कृषि पतपुरवठा Ty a 08 - .00 वि 08 श८्स 
सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरणासाठी सहाय्य सहायक निबंधक,(अंदाज व 
(कार्यक्रमातंर्गत नियोजन), मुख्यालय ,पुणे 
(२४२५ २५१५)(कार्यक्रमातंर्गत) (दत्तमत) 
३३-अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक व्ही-२, 
२४२५-सहकार,१९५- क संस्थांना सहाय्य, सचालक (पणन; 
४| ee | ८२ |? १)सहकारी संस्थांना अ पणन संचालनालय, चि .०० ल .०९ वि .०९ २४स 
(०१)(०३) राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतक- = 
क महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
यांना सहाय्य (२४२५ २५३३) (अनिवार्य) (दत्तमत) 
३३अर्थसहाय्य ट 
क्रमाक व्हा-२, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
२४३५-इतर कृषि विषयक कार्यक्रम, सहकारी संस्था, 
८ | १२९ | ८२८३ | ६?-इतर,१०१,शेतक-यांसाठी कर्जमाफो योजना, महाराष्ट्र राज्य पुणे/ ००6 - र ठ्य 
(००)(००)(०३) महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी सहायक निबंधक, 
कर्जमुक्ती योजना २०१९(२४३५ ०९४२) gull 
(कार्यक्रमातंर्गत) (दत्तमत) ३३-अर्थसहाय्य > ‘ 
क्रमांक व्ही-२, 
२८५९१- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, 
Qo. संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी | उप सचिव (सुतगिरणी) 
संस्था,(०२)(६४) केंद्र पुरस्कृत टफ योजनेशी सहकार,पणन व 
& १३० ८३ संबंधित ; 0,08 - 0,02 टेक्स-५ 
संबंधित वस्त्रोद्योग प्रकल्पासाठी दीर्घ मुदतीच्या वस्त्रोद्योग विभाग, 
कर्जावरील व्याजासाठी अर्थसहाय्य योजना (२८५१ | मंत्रालय,मुंबइ-३२. 
५९८१) (कार्यक्रमांतर्गत) (दत्तमत) 
३३-अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक व्ही-२, 
२८५श- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, उप सचिव (सुतगिरणी) 
८३- |९९०- संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी सहकार पन व 
- १३१ संस्था,(०२)(६५) मराठवाडा,विदर्भ आणि उत्तर : 0,08 = .०० 0,08 टेक्स-५ 
८्डॅ : वस्त्रोद्योग विभाग, 
महाराष्ट्रमधील नवीन वस्त्रोद्योग घटकांना Yo मंत्रालय,मुंबई-३२ 
टक्के भांडवली अर्थसहाय्य (२८५१ ५९९९) ; न 
(कार्यक्रमांतर्गत) (दत्तमत) ३३-अर्थसहाय्य 
२४२५-सहकार | 9.08 | 0,03 ०.०४ 
मागणी क्र.व्ही-२ २४३५-इतर कृषि विषयक कार्यक्रम १९१५०००००.०० | 9.00 | १५०००००.०« 
२८५९-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग ०.०२ | 9.00 | ०.०२ 
'एकूण सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग| १५०००००.०३ | ०.०३ | ९५०००००.०६ 
सहकार विभाग १०५०००००.०१ | ०.०२ | ९१५०००००.०३ 
'पणन विभाग | 9.00 | | 9.08 | | 9.08 | 
वस्त्रोद्योग विभाग ०.०२ | 9.00 | 0,02 
एकूण सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग| १५०००००.०३ | 0,03 | %4o0000,08 


Purak-Sanc Total Feb 20 (सहकार) 


